राष्ट्रीय चक्रोबादळ धोके निवारण 
प्रकल्पांतर्गत अलिबाग शहरात भूमिगत 
विद्युत वाहिनी टाकणेबाबत............. 
महाराष्ट्र शासन 
महसूल व बन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन ) 
शासन निर्णय क्र.आव्यप्र- २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२. दि. २२.१२.२०२१. 


संदर्भ- 
१) महसूल ब वन विभाग (आपत्ती व्याव्साथापन, मदत व पुनर्वसन) यांचे शासन निर्णय 
क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)(१) व )(१अ) आव्यप्र-१ दि. २६.०२.२०२०. 
२) शासन निर्णय क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१,दि.३०.०६.२०२०. 
३) शासन निर्णय क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१,दि. ०४.०९.२०२०. 
४) शासन निर्णय क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१,दि.२६.०३.२०२१. 
५) शासन निर्णय क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१,दि. २६.०३.२०२१. 
६) शासन निर्णय क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१,दि. ३१.०३.२०२१. 
७) शासन निर्णय क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१,दि. ३१.०३.२०२१. 
८) शासन निर्णय क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१,दि. २५.०६.२०२१. 
९) शासन निर्णय क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१,दि. २०.०७.२०२१. 
१०)शासन निर्णय क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१,दि. ०५.०८.२०२१. 
११९) शासन निर्णय क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१,दि. ०५.०८.२०२१. 
१२)शासन निर्णय क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१,दि. ०५.०८.२०२१. 
१३) शासन निर्णय क्र. आव्यप्र - २०१७/प्र.क्र.१६९(भाग-२)/आव्यप्र-१,दि. २०.१२.२०२१. 


जागतिक बँक सहाय्यित राष्ट्रीय चक्कोबादळ धोके निवारण प्रकल्पांतर्गत रत्नागिरी शहरात 
भूमिगत विद्यूत बाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी 
अलिबाग शहरात आणलेल्या साहित्यासाठी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स प्रा.लि. यांनी सादर केलेल्या 
LPTE/RAR%/Schedule ५ दि. २७.०७.२०२१ अन्वये रु. १७,४१,५२३/- (रुपये सतरा लाख 
एक्केचाळीस हजार पाचशे तेवीस फक्त) च्या खर्चास आणि सदर निधी लिना पॉवरटेक इंजिनियर्स 
प्रा.लि. यांना अदा करण्यास शासन मान्यता येत आहे. 

लिना पॉबरटेक इंजिनिअर्स प्रा. लि. यांनी सादर केलेल्या देयाकाचा तपशील खालीलप्रमाणे- 


२३,१२,८८५/- 


(तेबीस लाख तेरा हजार आठशे पंच्यांशी फक्त) 


१८,५१,१०८/- 


(अठरा लाख एक्कावन्न हजार एकशे आठ फक्‍त) 


ग कल i Se 
माबालायझशन एंडव्हान्स १.८५.१११/- र 


Mobilization Advance (एक लाख पंच्यांशो हजार एकशे अकरा फक्त) 
RRA RRR OE 8.22.08 &/- 
Retention Money (एक लाख अकरा हजार सहासष्ठ फक्त) 
सा.जा.एस.टा. आणि एस. जो. एस.टो. १,८६,५९२/- 


(एक लाख शहाएंशी हजार पाचशे ब्याण्णव फक्त) 
क 0 00 0 


An 


खालोल नमूद केल्याप्रमाणे रक्‍कम RTGS द्वारा प्रदान करण्यात यावी. 


नावे रक्‍कम | 

| 

‘oar alee Stata a e.SSCSCSSS Tb LI Seagate प्रा. लि. १६,७९,३२४/- | 
(सोळा लाख एकोणएऐंशी तीनशे चोबीस फक्त फक्त) 


आयकर (Income Tax @ TDS) ३१,०९९/- 
ee nine हजार नव्व्याण्णव फक्त) 


बस्तू ब Wal कर (GST) | 


CGST १५,५५०/- | 
(पंधरा हजार पाचशे पन्नास फक्‍त) 
SGST १५,५५०/- 


(पंधरा हजार पाचशे पन्नास फक्त) 


be क म ििगागि 
अलिबाग शहरात भूमिगत विद्युत वाहिनी टाकण्यासाठी नियुक्‍त केलेल्या लिना पॉवरटेक 


इंजिनियर्स प्रा.लि. यांना करारानुसार १०% अग्रिम म्हणून एकुण रु. ७,९९,३९,२९०,/- प्रदान करण्यात 
आले आहे. त्यापैकी करारातील तरतुदीनुसार रु. ५,४८,२२,०१४/- एवढे SA यापुर्वीच्या देयकातून 
वजा करण्यात आलेले आहेत. आता RA १४ देयाकामधून रु. १,८५,१११/- एवढे SMT उपरोक्‍त सदर 
करण्यात येणाऱ्या देयकामधून बजा करण्यात येत आहेत. उर्वरित अग्निम रु. २,४९,३२.१६५/- 
कराराप्रमाणे पुढील देयकामधून वजा करण्यात येईल. 

याबाबतचे देयक अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई यांना सादर करण्याकरिता, लेखाधिकारी 
आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग आणि, वित्तीय सल्लागार व सह सचिव यांना अनुक्रमे आहरण व संवितरण 
अधिकारी तसंच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

या कामी होणारा खर्च मागणी क्रमांक सी-६,. २२४५ नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य 
Co, सर्वसाधारण, १०२ आपत्तीप्रवण क्षेत्रामध्ये नेसरगिक आपत्कालीन परिस्थितीबाबतच्या तातडीच्या 


योजनांचे व्यवस्थापन करणे (०६) WHATS रोधक बांधकाम करणे (०६) (0%) चक्रोबादळ रोधक 


बांधकाम करणे (७५ टक्के केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२२४५ २६०३) ३१ सहाय्यक अनुदाने या 
लेखाशिर्षाअंतर्गत आर्थिक वर्ष २०२१-२२ या वर्षाकरीता करण्यात आलेल्या तरतुदीतून करण्यात येईल. 
सदर आदेश वित्त विभागाच्या सहमतीने त्या विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २५३/व्यय- 
९/२०१९, दि. २७/०६/२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२११२२०१५४८२२८९१९ असा आहे. 
सदर आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने. 


( के. सुर्यकृष्णमूर्ती ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. प्रधान सचिव, उर्जा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. व्यवस्थापकोय संचालक, महावितरण कंपनी लि., प्रकाशगड, ais, मुंबई. 
४. वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५. आव्यप्र-१, संग्रहार्थ 


